जिल्हा क्रीडा अधिकारी/सहाय्यक संचालक, 
गट-अ मधील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक 
बदल्यांसंदर्भात. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


शासन Seal क्रमांकः संक्रीआ-१३२३/प्र.क्र.५३/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २० जून, २०२३ 


शासन आदेशा - 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम ४ (१), ४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार 
बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेनुसार खालील तक्त्यात नमूद क्रीडा व 
युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील जिल्हा क्रीडा अधिकारी/सहाय्यक संचाळक, गट-अ 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक - ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर बदलीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र नाव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
शि २ 3 rs rn 
aa श्री.राजेश्वर मारावार जिल्हा क्रोडा । जिल्हा क्रोडा अधिकारी, हिंगोली या 
अधिकारी, नांदेड । रिक्‍त पदावर 
२ श्री.चंद्रशोखर व्ही. जिल्हा क्रीडा । जिल्हा क्रीडा अधिकारी, जळगाव या 
साखरे अधिकारी, कोल्हापूर | श्री.मिलींद दिक्षीत यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 
३ | श्रीम.सुवर्णा बारटक्के जिल्हा क्रोडा सहायक संचालक, पुणे या Raq 
अधिकारी, मुंबई । पदावर 
उपनगर 
४ | श्री.नितीन माधवराव जिल्हा क्रीडा जिल्हा क्रोडा अधिकारी, सातारा या 
ताराळकर अधिकारी, सोलापूर | श्री.युवराज नाईक यांच्या जागेवर 
५ श्रीम.लतिका जिल्हा क्रोडा । जिल्हा HIST अधिकारी, अकोला या 
BHAT अधिकारी, वर्धा । रिक्‍त पदावर 
६ । श्रीम.निलीमा सुर्यकांत | सहाय्यक संचालक, | जिल्हा क्रीडा अधिकारी, रत्नागिरी या 
अडसुळ पुणे श्री.केरण शामराव बोरवडेकर यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 
७ श्री.नरेंद्र चंद्रकांत जिल्हा क्रीडा जिल्हा pret अधिकारी, सोलापूर या 
पवार अधिकारी, परभणी श्री.नितीन माधवराव ताराळकर यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 


शासन आदेशा क्रमांकः संक्रीआ-१३२३/प्र.क्र.५३/क्रीयुसे-२ 


८ | श्री.किरण शामराव जिल्हा क्रीडा जिल्हा क्रीडा अधिकारी, सांगली या 
बोरवडेकर अधिकारी, रत्नागिरी श्री.माणिक तम्मा वाघमारे यांच्या 
जागेवर 
९ श्री.मिलिंद रामचंद्र जिल्हा क्रोडा जिल्हा क्रीडा अधिकारी, नांदेड या 
दिक्षीत अधिकारी, जळगाव | श्री.राजेश्वर मारावार यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 


२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांनी उपरोक्‍त नमूद अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व 
बदली झालेले अधिकारी त्वरीत पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी आणि 
त्याप्रमाणे कार्यवाही करून त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

३.  श्री.युवराज नाईक आणि श्री.माणिक तम्मा वाघमारे यांनी पुढील आदेश होईपर्यंत क्रीडा व 
युवक सेवा संचालनालय, पुणे येथे रूजू व्हावे. 

४. सदरचे बदली आदेशा सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०६२०१९०२५२०५२१ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
DNYANESHWAR पा चळ 


9a 1b81ac560fcOd8SbbOebc377F46c4fc 


00403९4713! ICode=400032, st=Maharashtr: 

-05AE420767 1 9D0FCESDC8ACF3A44FBA5081 9DD0D08 
8B25A2D0D7CDE0256A48B0, cn=DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD 
Date: 2023.06.20 19:03:47 +05'3! 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


ele) 


) आयुक्त, HIST व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, 

३) सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, 
) 
) 


AD 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
संबंधित अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 


o~ 


4 


प्रत माहितीसाठी 
) मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे विशेष कार्य अधिकारी, 
७) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
८) कार्यासन अधिकारी (क्रीयुसे -१/३), 
९) निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


